दहशतवाद विरोधी पथकातील पोलीस 
अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त या दर्जाच्या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१६१३/प्र.क्र.४२२/पोल-१अ. 
मंत्रालय, ३० वा मजला, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
तारीख: २४ ऑक्टोबर, २०१३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.रापोसे-०१/२००१/प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.११.५.२००१ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.आरसीटी-३२००१/सीआर-५१०/पोल-५अ, दि.१४.१.२००२ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१३०८/प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, दि.२२.१०.२००९. 
४) शासन निर्णय क्र.रापोसे-१६११/प्र.क्र.२४/पुनर्बांधणी क्र.५५/पोल-१अ, दि.१०.४.२०१३. 
५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.अ./पो.उ.आ./ 
मु.वा./४७/२०.८.२०१३, दि.२०.८.२०१३, २३.९.२०१३ व दि. १५.१०.२०१३ ची पत्रे. 


शासन निर्णय:- 

राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत दुसर्‍या टप्प्यातील सन २००१-०२ मध्ये निर्माण 
करण्यात आलेल्या पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त दर्जाच्या “पोलीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 
दहशतवाद विरोधी पथक” व “पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन कक्ष, दहऱतवाद विरोधी पथक” या 
२ अस्थायी पदांना पुनर्जिवित न करता, संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये दि. ३०.९.२०१३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर अस्थायी पदांना दिनांक 09.90.2093 पासून पुढील मुदतवाढ 
देण्याबाबत पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित 
केले आहे. 

२. सदर पदे ज्या परिस्थितीत निर्माण करण्यात आली होती, ती परिस्थिती अद्यापही 
कायम आहे. सदर पदांपैकी “पोळीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन कक्ष, दहशतवाद विरोधी पथक” हे 
एक पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ Rea नाही, परंतु, श्री. संजय बॅनर्जी यांच्या निधनामुळे Rat 
झालेले “पोलीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, दहडातवाद विरोधी पथक” हे दुसरे पद दि.२४.३.२०१३ 
पासून म्हणजे सहा माहिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहे. यास्तव, “पोलीस अधीक्षक, तांत्रिक संशोधन 
कक्ष, दहशतवाद विरोधी पथक” या एका पदास दि.०१.१०.२०१३ ते दि.२८.२.२०१४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


SIR निर्णय क्रमांकः रापोसे-१६१२/प्र.क्र.४२२/पोल-१अ. 


(अ।। सदर पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व पद ज्या कारणासाठी, अटींचे व 
शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केळे आहे, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 

(ब) वित्त विभाग, शासन निर्णय, असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.१९.८.२००४ नुसार कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून 
अंतिमत: मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

(क) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास आणि त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
कार्यालयाची राहील. 

(ड) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर अस्थायी पदासाठी वेतन व भत्त्यावर होणारा खर्च "२०५५-पोळीस, (00) (१०१) 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने शासन fo wae 
२०१३/प्र.क्र.९८/१३/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०८ ऑक्टोबर, २०१३ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०२५१५५९०४५४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip Motiram 


1 Balkavd 
P rad | p DN: CN = Pradip Motiram 
Moti MANARASHTRA, O = 
ollram GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Balkavd e Date: 2013.11.01 17:01:32 +05'30' 
(W. Al. बलकवडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रापोसे-१६१२/प्र.क्र.४२२/पोल-१अ. 


३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

६. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई 

७. कार्यासन बीयुडी-१/ पोल-१/ पोल-३, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती, पोल-१अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


